डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत सन २०२१-२२ मधील पात्र मदरशांना 
सन २०२२-२३ अर्थसंकल्पीय तदतुदीतून अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
तारीख: २९ जुले, २०२२. 


वाचा : 


१) झासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, यांचे पत्र क्र. कक्ष-८/अल्पसंख्याक/डॉ.झाकीर हुसैन 
म.आ.यो./प्रस्ताव/ तपासणी/कावि-३५,/२०२२, दि.२८.२.२०२२ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद, यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०२२-साप्र / अल्पसंख्याक 
/ कावि-२००, दि.१६.३.२०२२. 
४ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.२०२२/ जिनिसजा 
/ अल्पसंख्याक /३६९/२२, दि.२१.३.२०२२. 
५) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, यांचे पत्र क्र.नियोजन / 
मदरसा अनुदान मागणी प्रस्ताव /२१-२२/का-७/५०६, दि.२८.२.२०२२. 
६) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, बीड, यांचे पत्र क्र.२०२२/ 
अल्पसंख्याक विभाग/संकीर्ण / कावी- , दि. १०.३.२०२२ 
७ जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद, यांचे पत्र क्रजिनिस 
/ उ/अल्पसंख्याक /२०२२/३३४, दि.११.३.२०२२. 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. २०२१-२२/जिनिस / 
अल्पसंख्याक /मदरसा योजना/कार्यासन-९/६५९, दि.२८.२.२०२२. 
९) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली, यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 
जिनिसहि /अल्प.अहुशा./मदरसा/२०२१-२२/६५४, दि. १४.३.२०२२. 
qo) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा, यांचे पत्र क्र.जिनिस / 
डॉ.झाकीहुमआयो/कावि-३९/२०२२, दि.२१.३.२०२२. 
११) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र. ६९/का-६, दि. ३१.३.२०२२ 
१२) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग,क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२. 
१३) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र. ४५/का-६, दि. १७.५.२०२२ 
प्रस्तावना - 
मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या 
विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११ वी, व १२ वीतील तसेच 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शौक्षणिक 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता वाढून, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, यादृष्टीने 
मदरझांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी 
अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक:- 
अविवि-२०१० / प्र.क्र.१५२ /१० /का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर 
योजनेसाठी सन २०२२-२३ च्या नऊमाही करिता ( डिसेंबर, २०२२ अखेर ) मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 
६०% इतका निधी बिम्स प्रणाळीवर वितरणासाठी वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ अन्वये उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. वित्तीय अधिकारांतर्गत असलेल्या 
प्रकरणांबाबत निधी वितरण करताना, सदर शासन परिपत्रकातील अटी व शा्तींचे पालन करण्याच्या अटींच्या 
अधीन राहून, वित्त विभागाची वेगळयाने मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता असणार नाही, असे देखील सदर 
परिपत्रकात नमूद आहे. सद्य:स्थितीत वित्त विभागाने उपरोक्‍त प्रयोजनाकरिता मंजूर असलेल्या रू. १५.०० कोटी 
इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ५१% इतका म्हणजेच रू.०७.६५ कोटी इतका निधी त्यांच्या अनौपचारीक 
सं.क्र.१७५/२२/व्यय १, दिनांक १ जून, २०२२ अन्वये बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला 
आहे. त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मदरझांना अनुदान वाटप करण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दिनांक ११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
योजनेंतर्गत पात्र मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी, शिफारस करण्यास्तव संबंधीत जिल्ह्यांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ या 
वर्षाकरीता संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरझांची संख्या 
आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे दिला 
आहे. 
जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम . 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (3) (४) 
ea औरंगाबाद ६६ २,४७,७५, ०००/- 
२. जालना aaa २८,२०,०००/- 
३. नांदेड १२ ३४,६०,०००/- 
[el बीड ०८ ३५,४०,०००/- 
पु. उस्मानाबाद शिळ १३,८०,०००/- 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


६. लातूर ioe | १३,८०,०००/- 

oe शिळ aa 3,84,000/- 

८. वर्धा ०२ ६,०५,०००/- 
एकूण Lo | 3,€3,04,000/- 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपज्लील दर्शविणारे सहपत्र या शासन 
निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार १०४ मदरशांना एकूण रु.३,८३,०५,०००/- (रुपये तीन कोटी, 
त्र्याऐंशी लाख पाच हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यास याहवारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित करण्यासही याहूवारे 
मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन स्तरावर मान्य करण्यात 
आलेली रक्कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, आणि 
उर्वरित रक्‍कम झासकीय कोषागारात जमा करावी. 

3. या योजनेंतर्गत मदरझांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, 
त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 


४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित AGRA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून 

तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि त्यानंतर 
अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकार्‍्यांकडे सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरझांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुडी-१०८२ / सीआर- 
९० /८४ /कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. तसेच सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा 
अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

4. शासन निर्णय दिनांक 99 ऑक्टोबर, 2093 मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शर्तीमधीळ अनुक्रमांक ८ 
अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक 99.90.2093 मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (३१) राज्यातील 

नोंदणीकत Heyer पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. वित्त विभाग शासन परिपत्रक 
क्रमांक:- अर्थसं-२०२२ / प्र.क्र.४३ / अर्थसंकल्प-३, दिनांक ४ एप्रिल, 2022 अन्वये वार्षिक अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या ६०% टक्केच्या मर्यादेत म्हणजेच रू.९.०० कोटी इतका प्रस्तुत योजनेंतर्गत वितरणासाठी 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.वर) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनेकरीता उपलब्ध 
असलेला रु. ९.०० कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. मात्र सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी या आधीच्या 
निधीचा पूर्णपणे विनियोग होऊन उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्याशिवाय सदर निधी वितरित न होण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसे कोषागार अधिकाऱ्यांनी सहायक अनुदानामधून निधी आहरित करण्यासाठी सादर 
केलेल्या देयकासोबत संबंधित संस्थेचे लगतच्या मागील महिन्यातील बँक अकाऊंट स्टेटमेंटची प्रत 
जोडल्याशिवाय देयक पारित करू नये. 


८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३० /2093 / विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रापत झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०२२०७२९१२०९२२३३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHARANI UTTAM 


PATIL sro ais क 
(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल Yo (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, 
हिंगोली व वर्धा. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली व वर्धा. 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, 
हिंगोली व वर्धा. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०२२/ प्र.क्र.४५/ का.६, दि. २९.७.२०२२ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांचे नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान 


पायाभूत 


सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 


मानधन 


एकूण 


विदयार्थी 


संख्या 


(१) 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- औरंगाबाद. 


अंजुमन सफोया लील बनात एज्यूकेशन अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा हजरत सय्यद खनसालील 
बनात, खडकनारळा, पो. रांजणगाव, ता.गंगापूर, 
जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


अंजुमन सफोया लील बनात एज्यूकेडान अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, ता.पैठण, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जिया उल 
उलूम, कसाबखेडा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२० 


अंजुमन ala लील बनात एज्यूकेडान अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया मिफताहुल उलुम, 
वाळुज, कमलापूर रोड, ता.गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३५ 


अंजुमन ola लील बनात एज्यूकेशन अन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा area say हुसेनिया 
माणिकनगर, कारखाना भवर, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


५५ 


मदरसा दारूल GHA मोहम्मदीया अल gad 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल उलुम मोहमदीया वित्तेगांव, पैठण 
रोड, ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


११५ 


मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया अल Fast 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा झिनत उल कुरान लिलबनात, चित्तेगाव, 
पैठणप, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


Goo 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


मदरसा दारूल VGA मोहम्मदीया अल Fas 
एज्युकेशन सोसायटी, औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा जामीया तुस्सासालीहत, पिंपळवाडी, 
ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१६० 


मदरसा दारूल उलुम जमिलिया एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, कागजीपूरा, ता. खुलताबाद, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
जमिलिया, कागजीपूरा, ता. खुलताबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


८१ 


मदरसा दारूल उलुम मोहम्मदीया अल gad 
एज्युकेशन सोसायटी, चित्तेगाव, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अब्दुल्ला दिन-ए-मोहम्मद 
लोहगाव, ता.पैठण, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३० 


षि ०. 


उत्सव बहुउद्‌हेशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया कादरिया बुऱ्हाण- 
उल-उलुम, इमामवाडा, लाल हवेली, ता. 
खुलताबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


28439 


— द 0 


7 4: 


उत्सव बहुउद्‌हेशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अनस बिन मालिक, अंबर 
feos, जटवाडा रोड, ता. औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


७६ 


१२. 


उत्सव बहुउद्‌्डेशिय सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया उम्मुल मोमीनीन 
हजरत सफिया लिलबनात, इलाही मस्जिद, 
नारेगाव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१३२ 


१३. 


मौलाना कासिम नानावती एज्युकेडान अँन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबिया अन्सारी मदिना, 
गोलवाडी, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


Os 


१४. 


हजरत amen सिद्यीकौ रजि. बहुउद्देशिय 
एज्युकेशनल सोसायटी, आडूळ, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अल बनात हजरत आयेशा 
सिद्यीकी, मु.पो. आडुळ, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२० 


१८. 


तनविर एज्युकेडहान वेलफेअर सोसायटी, कन्नड, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम औरंगजेब, आलमगीर, रह. गौताला रोड, 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


१६. 


सदा ए-कासिम एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, तांडा बाजार, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम इमामे रब्बानी 
व जामियातुल मोमिनात, मु.पो. तांडाबाजार, ता. 
frais, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१०८ 


ति 0. 


युवा सेवा संस्था बायजीपुरा, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मॉ बानो उर्दु मदरसा, 
कवडगाव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


१०५ 


१८. 


एम.के. warn सोसायटी, सइंदा कॉलनी, 
जटवाडा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
हजरत फातमतुज्जोहरा, लिलबनात, सईदा 
कॉलनी, जटवाडा, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३२ 


१९. 


इरफान एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
मिटमिटा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
इसलाहुल बनात, मिटमिटा,जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२३० 


२०. 


इमदाद ए-गुरबा एज्युकेशन ses वेलफेअर 
सोसायटी, गल्ली नं.५, मुजीब कॉलनी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
इखरा, यतीम खाना, सावंगी हर्सुल, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


८०००० 


३३०००० 


२३५ 


२१. 


इरफान एज्युकेशनल अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
मिटमिटा, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
यतिमखाना जामिया फैज-ए-कासिम कासमबरी, 
दरगाह, मिटमिटा,जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


48 


इमदाद ए-गुरबा एज्युकेशनल ses वेलफेअर 
सोसायटी, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
राबीया बसरीया, लिलबनात पडेगाव, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


८७७ 


अबुल हसन एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित अबुल हसन अरबी 
मदरसा, वाळुंज, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


नुर-ए-हिदायत एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नायगाव, भिकापूर, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया दिनिया 
कय्युमिया, नायगांव, भिकापूर, ता. जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१३७ 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


नुर-ए-हिदायत एज्युकेडन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, नायगाव, भिकापूर, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया नुरूलहुदा, 
लिलबनात, नायगाव रोड, ता. जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१६७ 


२६. 


अंजुमन ए फालेह दारेन एज्युकेडान सोसायटी 
अन्ड चॅरीटेबल ट्रस्ट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचाळित मदरसा अरबिया फालेह, दारेन 
पटेलनगर, नारेगांव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२३० 


हनफिया एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया फैज-ए-उमर बिन Race मस्जिद, 
हनफिया अबरार कॉलनी, पळशी रोड, 
मिसारवाडी, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


र्ट 


२८. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
हजरत खालीद बीन वलीद, बेळगाव रोड, 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१५० 


२९. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित जामिया 
खैरून्निसा गुलाम रसुल लिलबनात, बेळगांव रोड, 
वैजापुर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


१३८ 


३०. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूळ हदीस आलिमियत विभाग, कुजंखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


१३५ 


२३१. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, कन्नड, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा हफसाबिन्ते 
उमर, कुजंखेडा, कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


१५० 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
इरफानुळ कुराण, सारोळा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


30 


33. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
जामिया उमरबिन खताब, कुंजखेडा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३५ 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


३४. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
हव्वालील बनात, कुंजखेडा, कन्नड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


९० 


३५. 


उमरबिन खत्ताब वेलफेअर ट्रस्ट, कुंजखेडा, 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल कुरआन हिप्ज, कुंजखेडा, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१३५ 


३६. 


मदरसा अरबिया eo उठलुम सोसायटी, 
गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया खैरूल उलुम, गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


A) 


30. 


पैगबर मोहमद स.स. एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा जामीया इस्लामिया मझहिरे 
हाक बसरा, कोलाणी, मिसारवाडी, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२० 


२३८. 


शोंदुरवाडा स्पोर्टस एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा हजरत उबैय बिन कअब, 
शोंदुरवाडा, गंगापुर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


९९ 


३९. 


निदा फातेमा एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित अरीब अरबी मदरसा, मिसारवाडी, ता. 
जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४५ 


फरोग उर्दु अखलियती ख्वातीन ए हिंद अमानुल्ला 
वाचनालय, जालना, द्वारे संचालित मदरसा 
जामिया रजिया बराय खवातिन कौसरपार्क, 
नारेगाव, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४५ 


iy 4. 


आदर्श एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
जकिया लीलबनात, जटवाडा, ता. जि. 
औरंगाबाद. 


५००० 


२००००० 


२०५००० 


११६ 


आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा रूकय्या 
ळीलबनात, भालगाव, ता.गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२० 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


४३. 


मरकज-ए-इस्लामी सलीमिर्या एज्युकेशन अन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित जामीया राबिया 
लिलबनात (मुलींचा मदरसा) मंगरूळ फाटा, 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


५१४ 


7 १ 


मरकज-ए-ईइस्लामी UA एज्युकेशन अन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, 
जि. औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा दारूल 
कुराण, मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


३४० 


४५. 


आदर्श एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा दारूल बनात, 
चारनेर, ता. सिछ़ोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१०७ 


४६. 


मसिहा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर पब्लीक ट्रस्ट, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
जवेरिया अरबी मदरसा, किराडपूरा, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


९९ 


.] ७. 


इदगाह मस्जिद दिनी व दर्सगाह रहेमानिया 
कन्नड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम रहेमानिया कन्नड, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१३२ 


४८. 


मरकज-ए-ईइस्लामी सलीमिर्या एज्युकेशन अन्ड 
वेळफेअर सोसायटी, मंगरूळ फाटा, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित मरकज -ए-इस्लामी 
usta, मंगरूळ फाटा, सिल्लोड, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१०९५ 


४९. 


अंजुमन सफिया fers बनात एज्युकेडान अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, बालानगर, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबिया तजविदुल 
कुरआन, पानबाडी, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


Rc 


५०. 


उत्सव devas सेवाभावी संस्था, औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया उम्मुल मोमीनीन 
हजरत जविरिया, लिलबनात, पिरबावडा, ता. 
फुलंब्री, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१४०००० 


384000 


१०६ 


५१. 


आदर्श एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित उस्मान बिन अप्फान 
अरबी मदरसा, भालगाव, ता. गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१२३० 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


Hho एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित फैज-ए-रहेमान अरबी 
मदरसा, रहेमानिया कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


39 


43. 


Hho एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित महादुल अन्वर अरबी 
मदरसा, हाफिज मस्जीद, फत्तेसिंगपूरा, पाण्याच्या 
टाकीजवळ, रहेमानिया कॉलनी, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४२ 


ष४. 


ग्रंथमित्र सार्वजनिक वाचनालय, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल अमल esa नगर, 
सावंगी, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१२०००० 


324000 


६८ 


५५. 


स्किल डेव्हलपमेट Rio, लेबर ore, 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
दारूल उलुम, मिल्लतनगर, सावंगी, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


83 


4&. 


मुस्कान एज्युकेशन फाऊडेंशन, जहागिर कॉलनी, 
हर्सुल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मुस्कान अरबी मदरसा, कोलठाणवाडी रोड, 
हर्सुल, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


O83 


दु. 


हयात -ए-इन्सानियत एज्युकेडहानळ अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, गट नं.२३३, नायगाव, 
ता.जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
अरबिया जामिया फातेमा, लिलबनात, Woe 
कॉलनी, सावंगी, नायगाव रोड, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० 


tek} 


YC, 


रॉयल Wyre वेलफेअर सोसायटी, टाऊन 
हॉल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा मौलाना इलियास रहमत उल्ला, आलय 
टाऊन हॉल, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४६ 


48 


दारूळ SoH अस्साहब-ए- सुफा मदरसा 
मस्जिद, गट 4.2%, पडेगाव, कासबरी 
दर्ग्याजवळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित दारूल उलुम अस्सहब ए- सुफा मदरसा 
मस्जिद, गट नं.८९, पडेगाव, कासबरी 
दर्ग्याजवळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२५०००० 


३० 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


६०. 


स्टेट एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
राजाराय, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित अबुल हसन अरबी मदरसा, हर्सुल, 
ता.औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


६०००० 


३१०००० 


४६ 


६१. 


अलहुदा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
ढोरेगाव, ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद द्वारे 
संचालित खदीजतुलकुबरा, लिलबनात, ढोरगाव, 
ता.गंगापूर, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


२००००० 


४०५००० 


१५० 


६२. 


रियल फ्रेश एज्युकेशन सामाजिक, सांस्कृतिक 
HIST व व्यायाम संस्था, इंद्रानगर, बायजीपुरा, 
कुरेशी पॅलेशजवळ, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 
द्वारे dated मदरसा जामियतूत तय्यबत, 
देवगांव, रंगारी, कन्नड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


र्ट 


&3. 


Ud wy अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
ए.एम.सी. कॉम्पलेक्स, पैठण गेट, औरंगाबाद, जि. 
औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम नोमानिया 
मदरसा, दिल्ली गेट, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


co 


६४. 


अब्दूल खय्यूम शिक्षण प्रसारक मंडळ, कामखेडा, 
ता.जि. बीड, द्वारे संचालित मदरसा हाफसा प्रबुध्द 
नगर, पानचक्की, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० 


११३ 


६५. 


रुहूल इस्लाम वेलफेअर ट्रस्ट, नानेगांव, ता. 
सिल्लोड, जि. औरंगाबाद द्वारे संचाळित मदरसा 
रुहूल इस्लाम, नानेगाव, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५००० 


१८०००० 


३८५००० 


१२५ 


६६. 


राहत Wy अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
औबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित अरबी 
मदरसा हजरत सूमय्या ताळीमुल जमात, गोळेगाव 
रोड, अंभई, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद. 


२००००० 


५०००० 


२००००० 


४५०००० 


१६० 


एकूण रूपये -२,४७,७५,०००/ 


१३०००००० 


१६७५००० 


१०१००००० 


२४७७५००० 


फरोग उददु अखलियती ख्वातीन ए हिंद अमानुल्ला 


वाचनालय, जालना, जि. जालना. द्वारे संचालित 
जामिया सैय्यदा फातेमा तुज्जोहरा, Pesca, 
जुना जालना, जि. जालना. 


२००००० 


५०००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- जालना. 


१४०००० 


३९०००० 


(७9५ 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


मदरसा आरबीया दारूल उलुम, जाफ्राबाद,ता. | २००००० | ५०००० | २००००० | ४५०००० १६७ 
जाफ्राबाद, जि. जालना. द्वारे संचालित मदरसा 
तुलबनात अल रहेमुन, जाफ्राबाद, ता. जाफ्राबाद, 
जि. जालना. 


मदरसा आरबीया दारूल SAA, जाफ्राबाद,ता. | २००००० 7 200000 | ४००००० ११५ 
जाफ्राबाद, जि. जालना. द्वारे संचालित मदरसा 
आरबीया दारूल ठलुम, जाफ्राबाद, ता. 
जाफ्राबाद, जि. जालना. 


शहावलीउल्ला एज्युकेडान वेलफेअर सोसायटी, | २००००० 7 १४०००० । ३४०००० ५६ 
आरदखेडा, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. द्वारे 
संचालित मदरसा आरबीया इसलाह उल बनात, 
आरदखेडा, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 


अंजुमन फलाद ERA एज्युकेडान अन्ड वेलफेअर | २००००० a २००००० | ४००००० २३९ 
सोसायटी, भोकरदन, जि. जालना. द्वारे संचालित 
अंजुमन फलाद ERA एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, भोकरदन, जि. जालना. 


अलहुत अल्पसंख्याक वेलफेअर सोसायटी, मु.पो. | २००००० | ५०००० | २००००० | ४५०००० ९१ 
दानापूर, ता. भोकरदन, जि. जालना. द्वारे 
संचालित मदरसा तुल बनाज हजर हलीमा 
सादीया, दानापूर, ता. भोकरदन, जि. जालना. 


मदरसा अरबीया रौजतुल VBA, परतुर, जि. | २००००० | ५०००० | १४०००० | ३९०००० ७५ 
जालना. द्वारे संचालित मदरसा अरबिया रौजतुल 
उल्लम, परतुर, जि. जालना. 


एकूण रूपये-२८,२०,०००/- १४००००० Roo0000 | १२२०००० २८२०००० 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- नांदेड. 
मौलाना इलियास रहमतुल्ला एज्युकेशन न १४०००० ३४०००० ६६ 


वेलफेअर सोसायटी, देगलूर, ता.देगळूर, जि. 
नांदेड द्वारे संचालित मदरसा जामिया शिराजुल 
(बनात), नरंगल रोड, देगलूर, जि. नांदेड 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


जाकौर हुसैन Sg दारूल उलुम शिक्षण संस्था, 
मुखेड, ता.मुखेड, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
जामिया इस्लामिया दारूल SHA फलाह मदरसा 
खरबखंडगांव, ता. मुखेड, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


GC 


रजा Abs चॅरिटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगांव 
बाजार, ता.नायगांव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसा Your रजा, कोलंबी, ता.नायगांव, जि. 
नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


८६ 


रजा अरकेडमी चॅरिटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगांव 
बाजार, ता.नायगांव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसातुल बनात (गर्ल्स, कादरिया रजवीया, 
नायगांव, ता.नायगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


४६ 


रजा AHS चॅरिटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, नायगांव 
बाजार, ता.नायगांव, जि. नांदेड द्वारे संचालित 
मदरसाकंजूलइमान, महेबुबनगर, नांदेड, ता.जि. 
नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


गौसिया रजवीया चॅरिटेबल ट्रस्ट, अशरफ नगर, 
नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित दारूल 
उलुम गौसीया रजवीया, अशरफ नगर, हिंगोली 
गेट, नांदेड, ता. जि. नांदेड 


२००००० 


८०००० 


२८०००० 


४६ 


नुरी बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था, धामनगांव, 
ता.मुखेड, जि. नांदेड द्वारे संचालित मदरसा 
ईस्लामिया अरबीया फरहातूल उलुम, हाणेगाव, 
ता.देगळूर, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


२४ 


मौळाना आझाद अल्पसंख्याक बहूउद्देशिय 
सेंवाभावी संस्था, पाळा, ता.मुखेड, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसा जामियातुल मोहसनात, मगदुम 
नगर, देगळूर, ता.देगळूर, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० 


CY 


अल हमीद एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
नांदेड, ता. जि. नांदेड द्वारे संचालित मदरसा 
हजरत उस्मान गणी (रजि.) मुजामपेठ, नांदेड,ता. 
जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


ष्‌ सुजान सेवाभावी संस्था, विसावानगर, नांदेड, | २००००० 7 ६०००० २६०००० | २१--०० 
ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित जामिया ईस्लामिया 
ह =24 
दारे अरखम, नविन हस्सापूर, वाघीरोड,नांदेड, 
ता. जि. नांदेड 
ष्‌ महमंद ख्वाजा एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर | २००००० शि ६०००० २६०००० | ६१-०० 
सोसायटी, उमर कॉलनी, नांदेड, ता. जि. नांदेड 
ee "६१ 
द्वारे संचालित दारूल उलूम मोहम्मदीया अरबिया, 
बोंढार रोड, नांदेड, ता. जि. नांदेड 
१२. | जाकेरा बेगम बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था, नांदेड, | २००००० | ६०००० २६०००० | ३१--०० 
जि. नांदेड द्वारे संचालित मदरसा अनवारूल 
निकी नांदेड =34 
ईस्लाम, लातूर रोड, , ता. जि. नांदेड 
एकूण रूपये-३४,६०,०००/- २४००००० | १०६०००० ३४६०००० 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-बीड. 
i . | मदरसा अरबिया दारूल VHA तजवीदुल कुराण | २००००० =| ५०००० | २००००० ४५०००० ५६५4-९७ 
पात्रुड कॅम्प, माजलगाव, जि. बीड द्वारे संचालित 
"१ षु 3 
मदरसा अरबिया दारूल SIA तजविदुल कुराण 
पात्रुड कॅम्प, ता.माजलगाव, जि. बीडः 
२. | मोहंकदीया एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, | २००००० । ५०००० | २००००० | ४५०००० ६४--२५ 
माजलगांव, जि.बीड द्वारे संचालित मदरसा 
दारूळ उलुम मोहम्मदीया, गेवराई रोड, ऱ्८९ 
माजलगाव, जि. बीडः 
३. | अल्लामा मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अँन्ड करियर | २००००० | ५०००० | २००००० ४५०००० ८०--८० 
(एकटेक) फाऊडेंठशन, बीड जि.बीड द्वारे संचालित 
= q & छठ 
मदरसा-जामे-उल-उलुम, ता. जि. बीड 
id SBM मोहम्मद ताहेर एज्युकेशन अन्ड करियर | २००००० | ५०००० | २००००० ४५०००० ८०--८१ 
(एकटेक) फाऊडेंडान, बीड, जि.बीड द्वारे संचालित 
"१६१ 
मदरसा अरबिया SATS उलुम, ता. जि. बीडः 
षु. अह़ारखा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, चिचाळा, २००००० ५०००० २००००० ४५०००० ९०--५० 
ता.वडगांव, जि.बीड द्वारे संचाळित मदरसा 
= Yo 


मदीना, किंगाव, ता.वडगांव, जि. बीडः 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


अल्लारखा बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, चिचाळा, | २००००० | ५०००० | २००००० ४५०००० ८०--६७ 
ता.वडगांव, जि.बीड द्वारे संचालित मदरसा 
वाला "२१४७ 
नुरानी, , ता.वडवणी, जि. बीडः 
हिद बहुउद्देशिय अल्पसंख्यांक सेवाभावी संस्था, | २००००० | ५०००० | २००००० ‘| ४५०००० ८०--५४ 
बीड, ता.जि.बीड द्वारे संचालित मदरसा रजिउ- 
कॉलनी "२१३४ 
उलुम मोहम्मदीया , बीड, जि. बीडः 
हिंद फाऊडेशन, बीड, जि.बीड gr संचालित | २००००० | ५०००० | १४०००० ३९०००० ३२--४८ 
मदरसा जामिया उल- उलुम, मोहम्मदीया 
कॉलनी =C€0 
, बीड, जि. as 
एकूण रूपये- ३५,४०,०००/- १६००००० ॥४,००,००० | १५,४०,००० | ३५,४०,००० 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-उस्मानाबाद 
बज्मे रजा-ए-मुस्तफा बहुउद्देशिय सामाजिक | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | ३३-५६ 
संस्था, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद द्वारे 
दाय तं "८९ 
संचालित मदरसा अल-जामियातुल गाझीया 
उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद. 
रजा एज्युकेशन सोसायटी, उस्मानाबाद, ता. जि. | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | ४०--४० 
उस्मानाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम शम्सीया 
— x e) 
गाजी मैदान, उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद. 
गुलऱशन-ए-खाजा एज्युकेडन सोसायटी, बावची, | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | ३०--२६ 
ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित मदरसा 
री = ५६ 
दारूल-उलुम मंजर-ए-इस्लाम , बावची, ता. 
परंडा, जि. उस्मानाबाद. 
सुफी-ए-हिद सय्यद अब्दुला इंब्राहिम बहुउद्देशिय | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | २३-४६ 
सामाजिक संस्था, परंडा, ता. जि. उस्मानाबाद द्वारे 
सवात fse =ES 
संचालित मदरसा जामियातुळ सुफी-ए- 
ईप्तेखारी, परंडा, ता.परंडा, जि. उस्मानाबाद. 
एकूण रूपये - १३,८०,०००/- ८००००० | 20000 ५६०००० १३८०००० 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-लातूर. 


AMM लिमरा चॅरीटेबल संस्था उदगीर, जि. | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | २०--२१ 
लातूर द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
हजरत मुहम्मद मुल्तानी बादशाह रह. नळेंगाव =e! 
रोड, लोहारा, ता. उदगीर, जि. लातूर. 


अलहिद रजा एज्युकेशन सोसायटी जाउ, ता. | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | 20420 
निलंगा, जि. लातूर द्वारे संचालित दारूल 
pom मदरसा, औसा रोड, निलंगा, =e 
ता.निलंगा,जि. लातूर. 


अल हिना एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर सोसायटी, | २००००० | ५००० | १४०००० ३४५००० | २७-२४ 
पानगांव, ता. रेणापूर, जि. लातूर द्वारे संचालित 
मदरसा आरबीया मजहरूल उलुम पानगांव, = 9 
ता.रेणापूर, जि. लातूर. 


मदरसा आरबीया दारूल GHA नुरूळ हक्क | २००००० ५००० | १४०००० | ३४५००० | 20420 
निलंगा , जि. लातूर द्वारे संचालित मदरसा 
आरबीया दारूल SIA नुरूल हक्क निलंगा, a8 


ता. निलंगा, जि. लातूर. 


एकूण रूपये - १३,८०,०००/- ८००००० | 20,000 ५६०००० | १३,८०,०००/ 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-हिंगोली. 


अस्सादीखवल अमिन एज्युकेडान सोसायटी, | २००००० | ५००० | १४०००० | ३४५००० ३०--२५ 
चारठाणा, ता. जिंतूर, जि. परभणी द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया अरबिया मिनहाजूल-उलुम 
Vera, हिंगोली रोड, औढा (ना.) जि. हिंगोळी 


= षु 4 


एकूण रूपये- 3,४५,०००/- २००००० ५००० | १४०००० ३४५००० 


नागपूर विभाग, जिल्हा-वर्धा. 


अलमुगणी एज्युकेडान सोसायटी, आर्वी रोड, | २००००० | ५००० | ६०००० २६५००० ४१--०० 
पिंपरी (मेघे), वर्धा जि. वर्धा द्वारे संचालित 

रहेमनिया अरबी मदरसा, पुलगांव, ता. देवळी, जि. an 
वर्धा 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४५/का-६ 


२. | दारूल उलुम गौसिया अरबीया, गोल बाजार, | २००००० | १४०००० | ३४०००० २३--२५ 
आष्टी, जि. वर्धा द्वारे संचालित रहेमनिया अरबी 
न नच्४८ 
मदरसा, पुलगांव, ता. देवळी, जि. वर्धा. 
एकूण रूपये- ६,०५,०००/- ४००००० ५००० | २००००० ६०५००० 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


